आदर्डागाव योजनेमधील राज्यस्तरीय 
समितीत सुधारणा करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग, 

शासन निर्णय क्रमांक-आगायो-२०२३/प्र.क्र.३२/जल-९ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक: ०५/०२/२०२४ 


संदर्भ - ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्र.आगायो -२०१०/प्र.क्र १६२/जल-८ 
दि.१० मार्च २०१५ 


प्रस्तावना - 

ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या दि.१०.०३.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये आदर्शगाव योजनाच्या 
नवीन मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्यात आली असून, आदर्शगाव संकल्प व प्रकल्प कार्यक्रम संपूर्ण राज्याला 
लागू असून, राज्य, जिल्हा व गावपातळीवर अशा विविध स्तरावर त्याची अंमलबजावणी होत असल्याने विविध 
समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत. आदर्शगाव योजनामधीलळ आदर्श गाव संकल्प व प्रकल्प कार्यक्रम 
आखण्यासाठी आणि तो कशाप्रकारे कार्यान्वित करण्यात यावा याबाबत सूचना करून सूत्रसंचालन करण्यासाठी 
खालील प्रमाणे राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.१०.०३.२०१५ 
मधील परिच्छेद २९ मधील अ.क्र.१ मध्ये "राज्यस्तरीय समिती" मध्ये अशासकीय सदस्याचा अंतर्भाव करुन सदर 
पदावर प्रा.डॉ.पुरुषोत्तम वायाळ, "TSAR प्रकल्प समन्वयक, आर्ट ऑफ लिव्हिंग, महाराष्ट्र यांची नियुक्‍ती 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

संदर्भाधीन शासन निर्णय, मधील परिच्छेद २९ Helles अ.क्र.१ मध्ये या शासन निर्णयाद्वारे “राज्यस्तरीय 
समितीत” खालीलप्रमाणे सुधारणा करुन अशासकीय सदस्याचा GATT करुन सदर पदावर प्रा.डॉ.पुरुषोत्तम 
वायाळ, "TSAR प्रकल्प समन्वयक, आर्ट ऑफ लिव्हिंग, महाराष्ट्र यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
प्रा.डॉ.पुरुषोत्तम वायाळ यांच्या नियुक्‍ती नंतर आदर्शगाव राज्यस्तरीय समितीची सुधारीत रचना खालील प्रमाणे 
राहिल. 
१. राज्यस्तरीय समिती - 


आदर्श गाव संकल्प व प्रकल्प कार्यक्रम आखण्यासाठी आणि तो कशाप्रकारे कार्यान्वित करण्यात यावा 
याबाबत सूचना करून सूत्रसंचालन करण्यासाठी खालील प्रमाणे राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात 
येत असून तिची संरचना खालीलप्रमाणे राहील. 


अ.क्र रचना पदनाम 
a | मां.मंत्री (जलसंधारण) अध्यक्ष 
२ | मा.राज्यमंत्री (जलसंधारण) उपाध्यक्ष 
३ | अध्यक्ष,राज्यस्तरीय कार्यकारी समिती कार्याध्यक्ष 
४ | प्रधान सचिव (वित्त) सदस्य 


4 | प्रधान सचिव (नियोजन) सदस्य 


( 
& | प्रधान सचिव (कृषी) Wary 
प्रधान सचिव (ग्रामविकास) सदस्य 
प्रधान सचिव (वने) सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः आगायो-२०२३/प्र.क्र.३२/जल-९ 


९ | प्रधान सचिव (उर्जा) सदस्य 

| 90 | प्रधान सचिव (समाजकल्याण) सदस्य 

| 99 | १ | प्रधान सचिव (आदिवासी विकास) सदस्य 

१२ । प्रधान सचिव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग) सदस्य 

१३ | सचिव (जलसंधारण) सदस्य 

१४ | प्रधान (पदूम) सदस्य 

१५ | आयुक्त(कृषी) सदस्य 

१६ | अतिरिक्‍त पोलीस महासंचालक (तंटा मुक्‍ती) सदस्य 

१७ | मुख्य कार्यकारी अधिकारी (MSRLM) सदस्य 

१८ | मुख्य अभियंता जलसंधारण (लघुसिंचन) सदस्य 

१९ | निमंत्रित सदस्य (प्रशासकीय अधिकारी) सदस्य 

२० | संचालक (मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन) सदस्य सचिव 
२१ | प्रा.डा.पुरुषोत्तम वायाळ, "जलतारा" प्रकल्प समन्वयक, | spy सदस्य 

आर्ट ऑफ लिव्हिंग, महाराष्ट्र 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेताक २०२४०२०६१५५४४३१७२६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VIKAS POPAT THORAT 
V | KA p p AT DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOIL AND WATER 
CONSERVATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=70d5d6695153ef855e1 143a240657b7034b6c1007564eccObc624d6f08 
b8d15, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=B8FD4BC2147944266ABEE976643B77CCBA3190609B55092050A6 
‘A53DC059C16C, cn=VIKAS POPAT THORAT 
Date: 2024.02.06 15:54:23 +05'30' 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रा.डॉ.पुरुषोत्तम वायाळ, "जळलतारा " प्रकल्प समन्वयक, आर्ट ऑफ लिव्हिंग, महाराष्ट्र 


. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

. मा. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा / विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव महाराष्ट्र विधानमंडळ मुंबई 

. सर्व सन्माननिय संसद सदस्य व विधानसभा / विधानपरिषद 

. मा.मंत्री (मृद व जलसंधारण) तथा पदसिध्द अध्यक्ष, आदर्शगाव संकल्प व प्रकल्प समिती यांचे खाजगी सचिव 
. मा. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे सचिव, 

. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

९. 


अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), मंत्रालय, मुंबई 

११. सचिव (मृद व जलसंधारण), मंत्रालय, मुंबई 

१२. प्रधान सचिव (ग्राम विकास ), मंत्रालय, मुंबई 

१३. प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग व ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आगायो-२०२३/प्र.क्र.३२/जल-९ 


१४. अपर मुख्य सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५. प्रधान सचिव (समाज कल्याण), मंत्रालय, मुंबई 

१६. प्रधान सचिव(पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७. प्रधान सचिव (पदुम) , कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१९. श्री.पोपटराव पवार,कार्याध्यक्ष,आदर्शगाव संकल्प व प्रकल्प समिती, हिवरे बाजार, जिल्हा अहमदनगर, 
२०. सर्व सहसचिव/उप सचिव मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२१. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वसुंधरा राज्यस्तरीय पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे 
२२. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वसुंधरा राज्यस्तरीय पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे 
२३. महाराष्ट्र राज्य जलसंधारण सल्लागार परिषदेचे सर्व अशासकीय सदस्य 

२४. आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे -१ 

२५. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व महासंचालक महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

२६. अतिरिक्‍त पोलीस महासंचालक, 

२७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

२८.संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (शासन निर्णयाला प्रसिध्दी देण्यासाठी) 
२९. संचालक मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्था, कृषि आयुक्तालय, पुणे १. 

30, संचालक, फलोत्पादन, शिवाजीनगर, पुणे-५. 

३१. संचालक, सामाजिक वनीकरण, पुणे- १. 

३२. संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे-३७. 

३३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई- २०. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

३४. संचालक, प्रौढ शिक्षण, पुणे-१. 

३५. संचालक, समाजकल्याण, पुणे- १. 

३६. आरोग्य संचाळक, सेंट जॉर्जेस हॉस्पीटल इमारत, मुंबई- १. 

३७. विभागीय आयुक्त (सवी. 

३८. जिल्हाधिकारी (सर्व) 

३९. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी, 

४०. विभागीय कृषि सह संचालक (सर्व). जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सवी, 

४१. जिल्हा नियोजन अधिकारी (सर्वी) 

४२. जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सर्व 

४३. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) 

४४. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी (सर्व) 

४५. महिला व बालकल्याण अधिकारी (सवी 

४६. उपवनसंरक्षक (सवी) 

४७. उपसंचालक, सामाजिक वनीकरण (सर्व) वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण (सर्व) 
४८.सर्व अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय. 

४९. निवड नस्ती, जल-९, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


[७] 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


